सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १० ] 


सोमवार , दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ : अग्रहायण ७ , शके १ ९ ४३ [ किंमत ०.०० रु . ] 

, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


) 


नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका , नांदेड यांजकडून 

पोटनिवडणुक २०२१ ची अधिसूचना . 
वाचा :- १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , मुंबई यांचे पत्र क्र . रानिआ / 
मनपा / २०१८ / प्र.क्र .४४ / का -०५ दि . २८.० ९ .२०१८ . 

२ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , मुंबई यांचे पत्र क्र.रानिआ / 
मनपा -२०२१ / प्र.क्र .१८ / का -५ दिनांक २४.११.२०२१ . 

३ ) मा विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद यांचेकडील पत्र 
क्र.जा.क्र .२०२१ / नपप्र / आस्था -१ / निवडणुकवि / कावि - ९९ ० दि .२४.११.२०२१ . 

४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . नांवाशमनपा / निवडणुक / ११ ९९ / 
२५.११.२०२१ . 


क्रमांक जा.क्र.नांवाशमनपा / निवडणूक / १२०१ /२०२१.- महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम व सदर अधिनियमाच्या अनुसूची ड " मधील 
निवडणूक नियमामधील तरतुदीनूसार मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र 
राज्य मुंबई यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानरगपालिका प्रभाग क्र .१३ - अ च्या 
पोटनिवडणूक २०२१ करिता खालील प्रमाणे निवडणूक कार्यक्रम निश्चित 
करून दिलेला असून , उपरोक्त आदेशातील तरतुदीनुसार मी , डॉ . सुनिल 
लहाने , आयुक्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका , नांदेड प्रभाग क्र .१३ - अ 
च्या पोटनिवडणूक २०२१ साठी खालील प्रमाणे निवडणूकीचा कार्यक्रम याद्वारे 
प्रसिध्द करीत आहे . 


. 


२०२१ दि . 


अ.क्र . 


१ 


निवडणुकीचा टप्पा 
नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने 
निश्चित केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरीता 
उपलब्ध असण्याचा कालावधी . 


टप्पा सुरु करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 
दि . २ ९ / ११ / २०२१ ( सोमवार ) सकाळी ११.०० ते 
दि . ०६/१२/२०२१ ( सोमवार ) दुपारी २.०० पर्यंत 


२ 


वरील नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्याचा 
कालावधी 


दि . २ ९ / ११ / २०२१ ( सोमवार ) ते दि . ०६/१२/२०२१ ( सोमवार ) 

( सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० पर्यंत ) 
( दि .०५ / १२ / २०२१ रोजी रविवार असल्याने नामनिर्देशनपत्र 

स्वीकारण्यात येणार नाहीत ) 
दि . ०७/१२/२०२१ ( मंगळवार ) ( सकाळी ११.०० पासुन ) 


३ 


नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


४ 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची 
यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 


छाननी पुर्ण झाल्यानंतर लगेच 


५ 


उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


दि . ० ९ / १२ / २०२१ ( गुरुवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 


६ 


दि . १०/१२/२०२१ ( शुक्रवार ) 


निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 
अंतिमरित्या निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांची 
यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 


७ 


दि . १०/१२/२०२१ ( शुक्रवार ) 


८ 


आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


दि . २१/१२/२०२१ ( मंगळवार ) ( सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० पर्यंत ) 


९ 


मतमोजणी व निकाल जाहिर करण्याचा दिनांक 


दि . २२/१२/२०२१ ( बुधवार ) 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिध्द करणे . 


दि . २८/१२/२०२१ ( मंगळवार ) . 


औ . भाग १ - अ ( असा ) -१० 


१ 


, 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , सोमवार , २ ९ नोव्हेंबर , २०२१ : अग्रहायण ७ , शके १ ९ ४३ , 

भाग १ - अ असाधारण 
वरील निवडणूकीचे कार्यक्रम पार पाडणेसाठी व निवडणूक त्यांना नेमून दिलेले प्रभाग स्तंभ क्र .४ मध्ये दर्शविण्यात आलेले आहेत . 
कार्यक्रमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी संदर्भ क्र . १ त्याशिवाय निवडणूक निर्णय अधिका - यांच्या मदतीसाठी सहाय्यक निवडणूक 
आदेशातील तरतुदीनुसार खालील प्रमाणे निवडणूक निर्णय अधिका - यांची निर्णय अधिका - याची नेमणुक करण्यात आलेली असून त्यांचे नांव स्तंभ 
नेमणूक केलेली 

असून त्यांचे नांवे स्तंभ क्र .२ मध्ये दिलेली आहेत . तसेच क्र .३ मध्ये दर्शविण्यात आलेली आहेत . 


च्या 


अ . 


निवडणूक निर्णय 

अधिकारी 


सहा . निवडणूक निर्णय 

नेमून दिलेले 
अधिकारी यांचे नांव व पदनाम 

प्रभाग क्रमांक व 
आरक्षणाचा तपशील 


निवडणूक निर्णय 

अधिका - यांचे 
कार्यालयांचे ठिकाण 


मतमोजणीचे 
ठिकाण 


क्र 


यांचे नांव व पदनाम 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


श्री लतीफ पठाण , 


१ 


निवडणूक विभाग , 
श्री.गुरु गोविंदसिंघजी 
स्टेडियम परिसर , 


१.श्री.आर.डब्लु . मीटकरी , 

१३ - अ 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी , | सहा . जिल्हा पुरवठा अधिकारी , अनु.जाती ( महिला ) 

( 
नांदेड . 

नांदेड . 
२.श्री.गुलाम महमंद सादिक , 

मदीनानगर . 
सहाय्यक आयुक्त , 
नांदेड वाघाळा शहर 


श्री . गुरु गोविंदसिंघजी 

स्टेडियम इमारत , 
पहिला मजला , पुर्वेकडील 

हॉल , नांदेड . 


चौफाळा / 


नांदेड . 


मनपा , नांदेड 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १ ९ ४ ९ च्या कलम ५ - ब मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक १८/०३/२०२० च्या 
पत्रान्वये उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केलेले आहे . 

उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रो | शपथपत्रे ऑनलाईन ( Online ) पध्दतीने आयोगाने निश्चित करून दिलेल्या ( http : // 
panchayatelection.maharashtra.gov.in ) या वेबसाईटवर भरून त्याची प्रत स्वाक्षरी करून निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात 
विहीत वेळेत व विहीत पध्दतीने दाखल करावेत . 

ठिकाण : - नांदेड 
दिनांक : - २ ९ / ११ / २०२१ . 


( डॉ . सुनिल लहाने ) 
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी , 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका , नांदेड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


